शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या 
Gd बदळ करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१०४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ जुले, २०२४. 


वाचा :- संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ 
२०२३/६८, दि.०७.०२.२०२४. 


प्रस्तावना : कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, श्री.प्रिंस 
शिवाजी मराठा बोडींग हाऊसचे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कोल्हापूर या वास्तुझास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या जागेचे स्थलांतरण करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्वर, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संस्थेच्या जागेचे स्थलांतरण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे.:- 


अ. । डीटीई संस्थेचे नाव संस्थेचा सध्याचा पत्ता । संस्थेच्या सुधारित पत्ता 
क्र. | कोड 
१ | ६२६४ | afr शिवाजी मराठा | १०६१, “ए” वार्ड, | २८१७, “बी” वॉर्ड, 
बोडींग हाऊसचे कॉलेज ऑफ | शिवाजी पेठ, कोल्हापूर | मंगळवार पेठ, कोल्हापूर 
आर्किटेक्चर, कोल्हापूर - ४१६ ०१२ - ४१६ ०१२ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8१0/9॥॥.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०३१६४५१३८४०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ly signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
1025c07¢7692F5c23a43a4905f46cddedef54f3944 
f1c620a5bc644 ICode=400032, st=Mi 


SHAKUR MULANI ssetices डच 
(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१०४/तांशि-४ 


३) कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४) प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्वर, इंडिया dice सेंटर, कोअर-६ ए, १ ला मजला, लोधी रोड, 
नवी दिल्ली-११० ००३. 

६) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

७) निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


